कृषि विभागातील विविध योजनांमधील 
अस्थायी पदे सन २०१९-२० मध्ये चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११जञे, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०१९ 


१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य - २०१९ / प्र.क्र.३८/ ११-अ, 
दि.२७.२.२०१९ 

२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.का. सां-५/टिआरए/यो.प्रस्ताव/९१/२०१९, दि.२१.८.२०१९ 

३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.सां-४/आसीएस/९०/२०१९, दि. २१.८.२०१९. 

४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृ.ग./२०१८-१९/योजना/प्रक्र-३०/६०८/२०१९, 
दि.१७.९.२०१९, 

५. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११.९.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

जागतिक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची 
योजना, पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना, शेतकरी मासिक योजना त्याचप्रमाणे 
कृषिविषयक माहिती पथक या योजनांमधील अस्थायी पदे (सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असलेली 
पदे वगळून) सन २०१९-२० मध्ये दिनांक १.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ या कालावधीकरिता चालू ठेवण्यास 
उपरोक्त क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. ज्या शासकीय विभाग व कार्यालयातील सर्व मंजूर पदांचा सर्वंकष आढावा पूर्ण होऊन उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात येऊन शासन निर्णय निर्गमित झालेला 
आहे अशा सर्व शासकीय विभाग व कार्यालयातील सुधारित आकृतिबंधातील सर्व अस्थायी पदांना 
आवड्यकतेनुसार दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत पुढील मुदतवाढ देण्याचे अधिकार उपरोक्त 
संदर्भ sh. ७ येथील वित्त विभागाच्या दि. 99.08.2098 च्या शासन निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागांना देण्यात आलेले आहेत. 


३. वित्त विभागाच्या दि.११.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयातील निदेशांच्या अनुषंगाने, प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील व कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतिबंध 
निश्चित करुन त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण 
करण्याचे निदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ”, “ब” व 
“क” मध्ये नमूद योजनांतर्गत अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ पासून दि.२९.२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११ओ 


शासन निर्णय :- 


“जागतिक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची 
योजना व पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना” या तीन योजनांकरिता या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ”, “ब” व “क” मध्ये दर्शविलेली अनुक्रमे १३, ५८ व २२ अस्थायी 
पदे दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० या कालावधीकरिता चालू ठेवण्यास या आदेशान्वये शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११.०९.२०१९ अन्वये 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०९२११६३२२५६३०१ 
असा आहे. प्रस्तुत शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally signed by Neeta Eknath Shinde 
cel rashtt 


Neeta Eknath = lg 
Shinde 


-400032, st=Maharashtra, 
163024368c72b33364cfb066d53 
33958aa2d98(394db95f94be57 

\=Neeta Eknath 51106 


5 
0. 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

३. उप सचिव (99-3), / यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. उपसचिव (अर्थसंकल्प),यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. सर्व विभागीय (महसूल) आयुक्‍त 

६. कृषि संचालक (सर्व) 

७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 

८. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

९. कृषि सहसंचालक (आस्थापना-५), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

१०.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, शासकीय वसाहत, 
चेतना कॉलेज समोर, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१२.सचिव, केंद्र शासन, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 

१३.अर्थ व सांख्यिकी सल्लागार, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११ओ 


१४.संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 

१५.जिल्हा कोषगार अधिकारी, पुणे/ठाणे/नाशिक/लातूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९. वित्त विभाग (व्यय-१), (अर्थसंकल्प-१३), (वि.सु.-१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०. कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२१. निवड नस्ती (११-अ). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११ओ 


विवरणपत्र ' अ' 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०१९/प्र.क्र.३८/११-अे, 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र 
जागतिक कृषि विषयक गणना योजनेतील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ लेखाशीर्ष 
क्र. देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 
संख्या 
ग्रेडपे सातव्या वेतन 
आयोगानुसार 
सुधारित मॅट्रिक स्तर 


उप आयुक्त, ; "मागणी क्र. डी - 3 
कृषि गणना २४०१- पीकसंवर्धन 
(म.कृ.से., गट-आओ) १११ - कृषि 
(सहसंचालकांचे महाराष्ट्र अर्थशास्त्र व 
पदावनत केलेले पद) सांख्यिकी केंद्र 
सांख्यिक कृषि १५,६०० -३९,१०० पुरस्कृत योजना 

गणना (म.कृ.से., ५६१००-१७७५०० (००) (१०) जागतिक 
गट-आ) कृषि गणना (१०० 


तंत्र अधिकारी ९३००-३४,८०० | ४६०० टक्के केंद्र 
(सांख्यिकी) ४४९००-१४२४०० पुरस्कृत) 

वरिष्ठ सांख्यिकी ९३००-३४,८०० ४४०० 

सहायक/कृषि ४१८००-१३२३०० 
अधिकारी, (गट-ब) 

(कनिष्ठ) 


4 | सांख्यिकी पर्यवेक्षक, | ९३००-३४,८०० ४२०० 5१३: 
गट-क ३५४००-११२४०० 


६ | सहाय्यक अधिक्षक, | ९३००-३४, ८०० ४२०० 5१३: 

i 
वरिष्ठ लिपिक / ५२००-२०, २०० २४०० 8८: 
लघुटंकलेखक, २५५००-८११०० 
लघुलेखक (उच्च ९३००-३४,८०० ४४०० 5१६: 
श्रेणी), गट-ब ४१८००-१३२३०० 
(अराजपत्रित) | 


९ | लिपिक, गट-क ५२००-२०,२०० १९०० 59६: 
| 
१९९००-६३२०० 
१५०००-४७६०० 


एकूण 


-O 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११ओ 


विवरणपत्र 'ब' 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०१९/प्र.क्र.३८/११-अे, 
दिनांक: १९ सप्टेंबर,२०१९ चे सहपत्र 
महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना 


अ. पदनाम श्र्णी कार्यालय मुदतवाढ शि 
क्र. देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची संख्या 
मूळ वेतन ग्रेड पे सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित 
शिकत = 
et a a ae ee र ५ काल ee ae 
कृषि उपसंचालक १५६००-३९१०० ५४०० | 96-२० : ५६१००-१७७५०० मागणी क्र.डी-३ 
हिं (सां)म.कृ.से.वर्ग-१ शिका २४०१- पीक संवर्धन 
0124. ee Sale 
Pa] वसास्यिकी 
१ ऐेंबर पुरस्कृत योजना 
ढा तहा “ह. 
ae wr 1. 
तंत्र अधिकारी ९३००-३४८०० ४६०० | 8-१६: ४४९००-१४२४०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक १ | आकडेवारीचा वेळेवर 
(सांखिकी) विभागीय कृषि सहसंचालक,लातूर | १ | अहवाल bi 
ट | म.कृ.से.वर्ग-२ विभागीय कृषि सहसंचालक, en egy 
विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर | १ | 
[eet एकूण fe की 
व्यि विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे ae 
Laat ae ees Wags |e Pee ee हीर कृषि सहसंचालक, ठाणे | १ | 
१२ विभागीय कृषि सहसंचालक, 
१३ विभागीय कृषि सहसंचालक, 
= sh जिळ 
१४ विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे 2 
१ कृषि पर्यवेक्षक ९३००-३४८०० ४२०० । 95-१३: ३५४००-११२४०० am 
वर्ग-३ विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे 
१६ विभागीय कृषि सहसंचालक, २ 
fia = ae 
१७ विभागीय कृषि सहसंचालक, २ 
१८ विभागीय कृषि सहसंचालक, षु 
च = ee 
विभागीय कृषि सहसंचालक, लातूर 
२० विभागीय कृषि सहसंचालक, 4 
२१ विभागीय कृषि सहसंचालक, षु 
ia an Ld 
जा cal 
विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे | १  _ | 
२३ | शिपाई ४४४०-७४४० १३०० | 8-१: १५०००-४७६०० विभागीय कृषि सहसंचालक, 
हश ed 
२४ विभागीय कृषि सहसंचालक, 
i a 
एकूण ३ 
एकुण ष्ट 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११ओ 


विवरणपत्र 'क' 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०१९/प्र.क्र.३८/११-अ, 
दिनांक : १९सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र 
पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना 


अ.क्र. | पदनाम शिश कार्यालय मुदतवाढ शि 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 
संख्या 
मूळ वेतन ast सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित 
मॅट्रिक स्तर 
| oo ८ 
कृषि ९३००-३४८०० ४२०० | S-93: ३५४००-११२४०० | कृषि आयुक्तालय 2 मागणी क्र. डी २ 
एकूण २ १११ - कृषि 
: ९३००-३४८०० ४६०० 5-१६: ४४९००-१४२४०० विभागीय कृषि सहसंचालक. शनि अर्थशास्त्र व 
पुणे सांख्यिकी 
र विभागीय कृषि सहसंचालक किं केंद्र पुरस्कृत 
ai ठाणे योजना 
ह विभागीय कृषि सहसंचालक a (००) (99) पिकांच्या 
ea कोल्हापूर आकडेवारीत 7 
: विभागीय कृषि सहसंचालक. शिळी सुधारणा ( 
[Sl औरंगाबाद पुरस्कृत) 
(en a "एकूण बजा (२४०१ २५७८) 
& 300-3800 ४२०० 5-१३: ३५४००- विभागीय कृषि सहसंचालक, 3 
a पर्यवेक्षक ११२४०० पुणे 
| 
| | 
8 विभागीय कृषि सहसंचालक 3 
EI औरंगाबाद 
_____|______| एकूण वर 
| शिपाई ४४४०-७४४० १३०० 5-१: १५०००-४७६०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, aa 
i पुणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक, शशि 
al ठाणे 
गैर विभागीय कृषि सहसंचालक, बि 
bal कोल्हापूर 
वड विभागीय कृषि सहसंचालक, ॥ 17) 
(a औरंगाबाद 
एकूण | ok 
एकूण २२ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


